हायब्रिड अन्युईटी प्रकल्पाच्या निविदेतील 
शेड्युल्ड पी मधील अ.क्र.२.२ च्या अटी शिथिल 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - हा.अँ. -२०१८/प्र.क्र.२२/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० डिसेंबर, २०१८ 


वाचा-१) हायब्रीड अन्युईटी निविदेच्या Concession Agreement मधील clause 2.2.9 
२) हायब्रीड अँन्युईटी निविदेच्या शोड्युल्स मधील शेड्युल पी चा clause 2.2 
प्रस्तावना :- 


राज्य शासनाने राज्यातील सुमारे १०,००० कि.मी. इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचे केंद्र शासनाच्या हायब्रिड 
HY मॉडेल अंतर्गत काम करण्याचे धोरण ठरविले आहे. ही सर्व १९५ कामे सर्वसाधारणपणे रू. २५० ते ६०० 
कोटी एवढ्या किंमतीची आहेत. या सर्व कामांचे अंदाजपत्रक व नकाशे तातडीने तयार करण्याचे निर्देश दिनांक 
२९/११/२०१६ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत देण्यात आले आहे.आत्तापर्यंत एकूण १३० पॅकेजेसच्या निविदा 
प्रस्तावांना शासनाने मान्यता प्रदान HIST आहे. हायब्रीड अँन्युईटी निविदेच्या Concession Agreement 
मधील clause २७.२.१ अन्वये the Authority and the Concessionaire shall prepare a mutually agreed 


panel of 5 (five) reputable firms of Chartered Accountants having their registered offices in India 


(the “Panel of Chartered Accountants”) असे नमूद असल्याने हायब्रीड अँन्युईटी अंतर्गत कामांसाठी 
नोंदणीकृत सनदी लेखापाल नेमणे आवश्‍यक आहे. 

हायब्रीड अँन्युईटीअंतर्गत प्रकल्पांच्या निविदेतील शेड्युल्स मधील शेड्युल पी मध्ये नोंदणीकृत सनदी 
लेखापाल पॅनेलवर घेण्यासाठी पात्रता निकष नमूद करण्यात आले आहेत. यात अ.क्र.२.२ मध्ये इच्छूक सनदी 
लेखापाल यांची मागील पाच आर्थिक वर्षातील एका वर्षाची उलाढाल ही रू.२५.०० कोटीपेक्षा जास्त असावी असे 
नमूद आहे. राज्यात असे सनदी लेखापाल अल्पसंख्येने असल्यामुळे सदर अट शिथिल करणेची बाब सदर 
नस्तीवर विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
२. मंत्रीमंडळ उपसमितीने धारीका संदर्भ क्र. हा.अँ. -२०१८/प्र.क्र.२२/रस्ते-५, दि.३.१२.२०१८ अन्वये 
हायब्रीड अँन्युईटीअंतर्गत प्रकल्पांच्या निविदेतील शेड्युल्स मधील शेड्युल पी मध्ये नोंदणीकृत सनदी लेखापाल 
पॅनेलवर घेण्यासाठीच्या पात्रता निकषामधील अ.क्र.२.२ मध्ये इच्छूक सनदी लेखापाल यांची मागील पाच 


आर्थिक वर्षातील एका वर्षाची उलाढाल ही रू.२५.०० कोटीपेक्षा जास्त असावी ऐवजी इच्छूक सनदी लेखापाल 


शासन निर्णय क्रमांकः हा.अँ. -२०१८/प्र.क्र.२२/रस्ते-५ 

यांची मागील पाच आर्थिक वर्षातील एका वर्षाची उलाढाल ही रू.५.०० कोटीपेक्षा जास्त असावी या बाबीस 
मान्यता प्रदान केलेली आहे. 

३. मंत्रीमंडळ उपसमितीने मान्यता दिल्याप्रमाणे हायब्रीड अँन्युईटीअंतर्गत प्रकल्पांच्या निविदेतील 
शेड्युल्स मधील ]शोड्युल पी मध्ये नोंदणीकृत सनदी लेखापाल पॅनेलवर घेण्यासाठीच्या पात्रता निकषामधील 
अ.क्र.२.२ FS In particular, each firm shall be required to furnish year-wise information relating to 


the names of all the companies with an annual turnover exceeding Rs. 25,00,00,000 (Rs. twenty five 
crore) whose annual accounts were audited by such firm in any of the preceding 5 (five) Accounting 


Years ऐवजी In particular, each firm shall be required to furnish year-wise information relating to 


the names of all the companies with an annual turnover exceeding Rs. 5,00,00,000 (Rs. five crore) 
whose annual accounts were audited by such firm in any of the preceding 5 (five) Accounting Years 


असे वाचावे. 

४. सदर बदलाबाबत सर्व मुख्य अभियंता यांनी उद्योजकांना अवगत करावे. Concession Agreement 
clause २७.२.१ च्या अनुषंगाने अधीक्षक अभियंता यांनी उद्योजकासमवेत परस्पर सहमतीने भारतातील प्रतिष्ठित 
कंपन्यांमधील पाच सनदी लेखापालांची निवड करावी. या पैकी उद्योजकाने एका सनदी लेखापालाची नियुक्‍ती 
करावी. 

५. सदर प्रकरणी नमूद करण्यात येते की, निवड केलेल्या सनदी लेखापालांचे देयक संबंधित उद्योजकाने 
अदा करावे. 


६. सदर शासन निर्णय मंत्रीमंडळ उपसमितीने मान्यता प्रदान केल्यानुसार काढण्यात येत आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१०११५०५८२११८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by Chandrashekhar Prabhakar Josh 
G 


Chandrashekhar 0000000000 


8893d1513ab2ea4a7f8c612a31ac748bd05ab00efd5 
22f2d25c9872e36d29, 


H INumber=423be4ff70a89bfc945ec5e481b972d568094459d7 
fa ha a r (05 hi ff8219a1f968860a43 1f89, cn=Chandrashekhar Prabhakar J 


ite: 2018.12.10 12:00:34 +05'30' 


(चं. प्र. जोशी ) 
सचिव, रस्ते 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हा.अँ. -२०१८/प्र.क्र.२२/रस्ते-५ 


२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

३. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री (ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री (रोहयो व पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा. मुख्यसचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहाय्यक, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१०. अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहाय्यक, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

११. प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय, मुंबई 

१३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

१४. उपसचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१५. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 

१६. निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


